महाराष्ट्राचे अवकाठा व संरक्षण क्षेत्र 
उत्पादन धोरण-२०१८ 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. असंधो-२०१५/ प्र.क्र. ९८/उद्योग-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ मार्च, २०१८. 


वाचा : शासन निर्णय क्र. असंधो-२०१५/ प्र.क्र. ९८/उद्योग-२, दिनांक १४/०२/२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण-२०१८, दिनांक १४ फेब्रुवारी-२०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आले. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.४.१ व 
त्यासोबतच्या परिशिष्ट-२ मध्ये खालील नमूद करण्यात आले आहे. 

४.१ मुद्रांक शुल्क परतावा (Reimbursement of Stamp Duty) 

पात्र अवकाह व संरक्षण उद्योग घटकांना गुंतवणूक कालावधीत जमीन संपादन 
करण्यासाठी व मुदत कर्जासाठी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा देण्यात येईल. 
२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ४.१ व त्यासोबतच्या परिशिष्ट-२ मधील अ.क्र. ४ येथील 
रकाना क्र. 3 येथे पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 

४.१ मुद्रांक शुल्क प्रतिपूर्ती (Reimbursement of Stamp Duty) 

पात्र अवकाह व संरक्षण उद्योग घटकांना गुंतवणूक कालावधीत जमीन संपादन 
करण्यासाठी व मुदत कर्जासाठी शासनाकडे भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येईल. 
तसेच “परिशिष्ट-२” येथील रकाना क्र. ३ येथे ( मुद्रांक शुल्क प्रतिपूर्ती) असे वाचावे. 
3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर www.maharashtra.gov.in 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०३२११११५१०१४१० आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Sanjay Shamkant > 


by Sanjay Shamkant Degaonkar 
Energy 


abour Department, 
laharashtra, postalCode=400032, 


1ca7914a3c02F24aa23655f60944 1f2d36b0ecS 7da4c7 1f1 


Degaonkar a 
(संजय देगांवकर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.मंत्री (सर्व) मा. राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः असंधो-२०१५/ प्र.क्र. ९८/उद्योग-२ 


७. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

८. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

९. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. प्रधान सचिव (मदतकार्यव पुर्नवसन) महसूल पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. प्रधान सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

२०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी (पूर्व, मुंबई. 

२१. महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगर पालिका (सर्व) 

२२. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (MSEDCL), मुंबई. 

२३. व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, मुंबई. 

२४. विभागीय आयुक्त, पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती/मुंबई. 

२५. सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हे. 

२६. महानिरीक्षक, नोंदणी व नियंत्रक, मुद्रांक शुल्क, पुणे. 

२७. निमंत्रक, उद्योग मित्र, मुंबई. 

२८. उद्योग सह संचालक (माहिती तंत्रज्ञान), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

२९. संचालक, सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, मुंबई/पुणे. 

३०. उप महानिरीक्षक, मुंद्रांक शुल्क, मुंबई. 

३१. उद्योग विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव/कक्ष अधिकारी. 

३२. कक्ष अधिकारी (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३३. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३४. अप्पर मुख्य सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्राळय, 
मुंबई. 

३५. सह सचिव (उद्योग-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

३६. निवड नस्ती (उद्योग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


